RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


MAU 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ३३ ]] 


गुरुवार , जून २ ९, २०१७/ आषाढ ८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे कार्यालय 
राजभवन, मलबार हिल , मुंबई ४०० ०३५ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ 


उद्देशिका 


क्रमांक आरबी /टीसी /ई -११०१९(१५ )( २०१४) /अधिसूचना-३/बांबू-एमएफपी/७४१.-महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी काढलेली पुढील अधिसूचना 
सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 

ज्याअर्थी, संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद ( १) अन्वये राज्यपालांना जाहीर अधिसूचनेद्वारे , असे निदेश देता 
येतील की , संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा एखादा विशिष्ट अधिनियम राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्यांच्या एखाद्या भागाला 
लागू असणार नाही, अथवा त्या अधिसूचनेतील विशिष्ट अपवादांच्या व फेरबदलांच्या अधीन राहून, राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा 
त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असेल ; 

आणि ज्याअर्थी, पंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारीत करणे) अधिनियम, १ ९९ ६ हा , रुढिगत कायदा, सामाजिक व धार्मिक 
प्रथा आणि सामूहिक साधनसंपत्तीच्या परंपरागत व्यवस्थापनाच्या प्रथा, यांस संरक्षण मिळावे याकरिता गावकींचे स्वयं सक्षमीकरण करण्यासाठी हा 
अधिनियम आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पंचायतीसबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारीत करणे ) अधिनियम , १ ९९ ६ च्या कलम ४ (ड ) ( दोन ) च्या 
तरतुदींनुसार समुचित पंचायती व ग्रामसभा यांना विशेषतः गौण वन उत्पादनांची मालकी बहाल करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन ( व्यापाराचेविनियमन ) 
( सुधारणा) अधिनियम, १ ९९ ७ यात गौण वनोत्पादन , याचा अर्थ “ या प्रकरणास जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले वनोत्पादन ” असा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वननिवासी ( वन हक्क मान्य करणे ) अधिनियम , २००६ यामध्ये गौण वनोत्पादनाची 
व्यापक व सर्वसमावेशक व्याख्या देण्यात आली आहे ; 


भाग चार - ६१-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जून २९, २०१७/ आषाढ ८, शके १९ ३९ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन ( व्यापाराचेविनियमन ) 
( सुधारणा ) अधिनियम, १ ९९ ७ याखालील गौण वनोत्पादनाची व्याख्या, सर्वसमावेशक नसल्याचे आणि ती त्यानंतर आलेल्या अनुसूचित जनजाति 
व अन्य पारंपरिक वननिवासी ( वन हक्क मान्य करणे ) अधिनियम, २००६ अन्वये मान्यता दिलेल्या काही गौण वनोत्पादने विचारात घेण्यास अपयशी 
ठरल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकारे , अनुसूचित क्षेत्रांच्या ग्रामसभांना बऱ्याच मोठ्या गौण वनोत्पादनांच्या मालकीच्या फायद्यापासून वंचित 
केले जात आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वरील विसंगती अनुसूचित क्षेत्रातील गावकींना प्रामुख्याने अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांना त्यांची उपजिविकेची संधी 


नाकारते ; 


आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ अनुसार अनुसूचित जनजातीचे शैक्षणिक व आर्थिक हितांचेविशेष काळजीपूर्वक 
संवर्धन करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर उल्लेखिलेल्या कारणांमुळे , ग्रामसभांची आर्थिक उन्नती व बळकटीकरण करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी , महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी गौण वनोत्पादनांची व्याप्ती पुन्हा परिभाषित करणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला आहे ; 

त्याअर्थी आता, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप - परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे पुढील अधिसूचना काढीत आहेत : 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान 

भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे असे निदेश देत आहेत की , महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचेहस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण 
वनोत्पादन (व्यापाराचेविनियमन ) ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९९ ७ आणि भारतीय वन अधिनियम, १ ९२७, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, पुढील 
फेरबदलांसह अनुसूचित क्षेत्रांना लागू 


होतील : 


भाग एक 


महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन 

( व्यापाराचे विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , १९९ ७ मध्ये फेरबदल . 
महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचेविनियमन ) ( सुधारणा ) 
अधिनियम , १ ९९ ७ यामधील : 

( एक ) कलम ३ मध्ये , 
( अ) खंड ( अ ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

" ( अ) “ गौण वनोत्पादन ” यामध्ये बांबू, खुरटी झाडे, खोड, वेत , कोसा, रेशीम किड्यांचे कोश, मध, मेण, लाख , 
तेंदूकिंवा केंदू पत्ता , औषधी वनस्पती आणि कंदमुळे , मूळे, लहान खोडे व यांच्या सारख्या इमारती लाकूड नसलेल्या सर्व 
वनोत्पादनांचा , समावेश होतो ”; 


( ख ) खंड ( क ) वगळण्यात येईल ; 


( दोन ) कलम ४ मधील , 

( क ) पोट- कलम ( १) मध्ये “ पंचायतीकडे ” या मजकुरानंतर “ व ग्रामसभेकडे ” हा शब्द समाविष्ट करण्यात येईल ; 

( ख ) पोट -कलम ( ३ ) मध्ये, “ राज्य शासन या मजकुराऐवजी “ राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


" 


( तीन ) कलम ५ मध्ये , 

( क ) “ पंचायती ” हा शब्द ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन ठिकाणी त्याऐवजी “ पंचायती व ग्रामसभा ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून २९ , २०१७/ आषाढ ८, शके १९ ३ ९ 


( ख ) पोट- कलम ( १) पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल : 

“ परंतु , अशा व्यवस्थापन योजनेस किंवानियमांस अंतिम रुप देताना , अशा गौण वनोत्पादनाचे पारंपरिक संवर्धन व जतन 
करण्याच्या पध्दती आणि समन्याय व्यवस्थापन याविषयी पंचायती व ग्रामसभा यांनी केलेल्या सूचनांचा योग्यरीतीने समावेश 
करण्यात येईल . " 


( ग ) पोट- कलम ( २) वगळण्यात येईल; 


( चार ) कलम ७ मधील, पोट- कलम ( २ ) वगळण्यात येईल ; 


( पाच ) अनुसूची वगळण्यात येईल . 


भाग दोन 


भारतीय वन अधिनियम, १ ९२७ महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना करावयाचे फेरबदल 


भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना कलम ( २) च्या खंड ( ७ ) मधील “ बांबू, खोड, खुरटी झाडे आणि 
वेत " हे शब्द वगळण्यात येतील . 


के . शंकरनारायणन्, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विकास चंद्र रस्तोगी, 
राज्यपाल यांचे सचिव 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


